“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एकछत्र 


योजनेंतर्गत दर्शनिका विभागास निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४२२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 9) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. 
संकिर्ण-८२२३/प्र.क्र.४२२/सां.का.४, २६ ऑक्टोबर, २०२३ 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. 
दर्शनि-२०२३/प्र.क्र.१७२/सां.का.२, दि. २० फेब्रुवारी, २०२४ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील दिनांक २६ ऑक्टोबर, 2023 रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करण्यास या शासन शुध्दीपत्रकान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गत खाळीळ तपशिलानुसार 
दर्शनिका विभागास एकुण रुपये १,१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी दहा लक्ष फक्त) इतका 
निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले काम रक्‍कम रुपये 
[=o “मराठवाडा मुक्तीसंग्राम : वंदे मातरम्‌ मुव्हमेट” ३०,००,०००/- 
२ | “मराठवाडा मुक्तीसंग्राम” कॉफीटेबल बुक निर्मिती २०,००,०००/- 
३ | ३५० वा शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमित्ताने ६०,००,०००/- 
काफीटेबल बुक निर्मिती 
एकूण रुपये | १,१०,००,०००/- 


या ऐवजी 


“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गत खालील तपशिलानुसार 
दर्शनिका विभागास एकुण रुपये ८४,६७,१०३/- (अक्षरी रुपये PAV लक्ष सदुसष्ट हजार VHA 
तीन फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले काम रक्‍कम रुपये 
| 9 | “मराठवाडा मुक्तीसंग्राम : वंदे मातरम्‌ मुव्हमेंट" ४,६७,१०३/- 
२ | “मराठवाडा मुक्तीसंग्राम” कॉफीटेबल बुक निर्मिती २०,००,०००/- 
३ | ३५० वा शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमित्ताने ६०,००,०००/- 

काफीटेबल बुक निर्मिती 


एकूणरुपये |  ८४,६७,१०३/- 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४२२/सां.का.४ 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३२११२४५४६४७२३ असा 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
ANIROODHA SURYAKANT Bx VERVE OF RAT TOL AND ei iba 


-d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5cOeb8b1cd7ff442b98831311214 


458302, postalCode=400032, st=Maharasht 

D ES H PA N D E serial INumber=0D098 1 312327B281B742D56CDO4EE1899269D4F AAFB8991AC3 
364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
Date: 2024.03.21 12:57:46 +05'30' 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, सामाजिक न्याय, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मंत्री, कौशल्य विकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री, आरोग्य, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. मंत्री, पर्यटन, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. मंत्री, ग्रामविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. मंत्री, महिला व बालविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा. मंत्री, क्रीडा, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. उप सचिव (सां.का.२,४ व अर्थसंकल्प ) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, मर्या., 
गोरेगांव, मुंबई 
१९. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 
२०. कार्यकारी संपादक तथा सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई 
२१. अवर सचिव, सां.का.२ - 
यांना विनंती करण्यात येते की, उपर्निदिष्ट क्र. १ अन्वये देण्यात आलेला अतिरिक्‍त निधी 
अर्थसंकल्प कार्यासनाकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी. 
22. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई - 
यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद नियंत्रण 
अधिकाऱ्यांना बीम्स प्रणालीवर निधी उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी. 
२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२५. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२८.महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२९. निवडनस्ती, सां.का.४. 


Cc 40 A -0 
4 


4 


S 


S 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


